पुस्तक खिडकी १ अंक ४२ - २५ नून २०२२ शर्व a 


पुस्तक खिडकी... 


पावसाची चाहूल ळागळी रे लागली, की आठवणारी पहिली वस्तू म्हणजे छत्री! मागच्या 
छत्री शोधून, माफ करुन, उघड-बंद होते आहे का तपासायची. मोडळी असेळ तर नवी छत्री 
घ्यायची! लहान-मोठ्या आकारांच्या, वेगवेगळ्या रंगांच्या, डिझाईनच्या छत्र्या दुकानांमधून 
आपल्याला हाक मारत असतात. छत्री मिळाली की तिच्याशी अनेक खेळ खेळायचे! छत्रीचे घर , 


करायचे, ती पाण्यात उलटी ठेवायची, काठी-काठी करुन चालायचे - एक ना दोन! ख़जाच मजा! 


काय मग, तुमची छत्री काय म्हणते? 


d "ह vk 


ऐकू या 
द्रवीला हवी छत्री 


( storyweaver.com ) 


आपले पंख पावसात भिजू नयेत म्हणून द्रुवीला एक 

छत्री हवी आहे. द्रुवी कोणती छत्री शोधेल? छत्री 

शोधण्यासाठी आपण द्रुवीळा मदत करु या. चला तर! 
ऐकण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा 


d 


/ / 
/ 
4 d / / 


ls 


वाचू या 
द अम्ब्रेला (छत्री) 


( archive.org ) 


एका कुत्र्याला एक छत्री सापडते. तेवढ्यात वादळ 
येते आणि वाऱ्याबरोबर छत्री उडते. कुत्र्याला बरोबर 
घेऊन अख्खे जग फिरुन येते! या गोष्टीत एकही 
शब्द नसळा, तरीही ती अनेक अनेक कथा सांगते! 
| ही खास "चित्र गोष्ट' 


RT | / र 


४ 


जाणून घेऊ या 
छत्रीबद्दळ मजेशीर माहिती 


आपण सगळे छत्री वापरतो. पण छत्रीबद्दळ 
आपल्याला काय काय माहित आहे? छत्री शब्द 
कसा तयार झाला असेळ? कावळ्याची छत्री 
म्हणजे काय? लहानांना आणि मोठयांनाही 
आवडेळ अशी माहिती 


बघण्यासाठी चित्रावर वाचण्यासाठी चित्रावर 
क्लिक करा. क्लिक करा. 
जिज्ञासा किड्स, पुणे 


wwW.jidnyasaa.com | jidnyasakids@ gmail.com |www.facebook.com/]idnyasakKids 


